उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/ संस्थेमधील सहाय्यक 
प्राध्यापक या पदाच्या सन २०२० मधील विनंती 
बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा HAH: बदली-२०२०/प्र.क्र.६४/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ जानेवारी, २०२१. 


आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(५) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस 
अनुसरुन खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था 
यांच्या परिणामस्वरूपत: (Resultant) बदल्या करण्यात येत आहेत. 


अ. | प्राध्यापकाचे विषय सध्या कार्यरत बदलीचे ठिकाण शेरा 
क्र नाव असलेले 
महाविद्यालय/ संस्था 
शी श्रीम.माधुरी संख्याशास्त्र | राजाराम शासकोय विदर्भ ज्ञान विनंती 
क cies महाविद्यालय, विज्ञान संस्था, 
कोल्हापूर अमरावती 


२. विनंती बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास 
भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांच्या मंजूरीने सदर बदल्या करण्यात येत आहेत. 


४. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता संबधित 
महाविद्यालयाचे/ संस्थेचे प्राचार्य/संचालक यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


१. आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 

२. बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागी 
पर्यायी सहाय्यक प्राध्यापक हजर होण्याची वाट न पाहता संबंधित प्राचार्य/संचालकांनी 
बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित सहाय्यक प्राध्यापकांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 
महाविद्यालय/संस्थेतून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालयात/ 
संस्थेत तात्काळ रुजू व्हावे. 

३. बदली झालेले सहाय्यक प्राध्यापक संबंधित महाविद्यालय/संस्थेमधून कार्यमुक्त होऊन 
रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. संबंधित सहाय्यक 
प्राध्यापकास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा काळ SOA काम न करता वेतन व 
भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित महाविद्यालयाचे/संस्थेचे प्राचार्य/संचालक यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. 


शासन आदेडा HATH: बदली-२०२०/प्र.क्र.६४/मशि-१ 


४. पदस्थापनेत बदल करण्यासंबधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. 
बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित सहाय्यक प्राध्यापकाने प्रत्यक्ष किंवा 
अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

५. बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 
करण्यात येणार नाही. 

६. सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे तसेच सदर आदेशा 
तात्काळ अंमलात येत असल्याने बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांचे कार्यमुक्‍ततेच्या 
दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दिनांक ३१ जानेवारी, २०२१ पर्यंतचे वेतन ते सध्या 
कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयाने/ संस्थेने काढावे. त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही 
परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या महाविद्यालळयाकडून/ संस्थेकडून काढण्यात येऊ नये. सदर 
वेतन संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक बदलीच्या महाविद्यालयात/ संस्थेत रुजू झाल्यानंतर 
बदलीनंतरच्या महाविद्यालयाने/संस्थेने काढावे. दिनांक १ फेब्रुवारी, २०२१ पासूनचे वेतन 
बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयातील/संस्थेतील आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना व्यक्‍तीऱा: जबाबदार धरण्यात येईल. 

७. बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी 
वैयक्तिकरित्या सबंधित महाविद्यालयाचे/संस्थेचे प्राचार्य/संचालळक यांची राहील. 
याबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक १ फेब्रुवारी, 
२०२१ पूर्वी शासनास सादर करावा. 

सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२१११३५३०२२०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

DATTATRAYA ; : 
RAMBHAU KAHAR : Serene 
(द. रा. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


igitally signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
IN, nt Of Maharashtra, ou=HIGHER & TECHNICAL 
rashtra, 


प्रति, 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

संबंधित प्राचार्य/संचालक शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक 

निवड नस्ती. 


Cc Av AD -5 


ios 


प्रत : 9. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


